अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती, 
दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ या 
कालावधीसाठी......................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ मार्च, २०१९ 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१८ 

४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती यांचे पत्र क्रमांक बी ४ 
(₹5॥)/५१७/२०१९, दिनांक १८.०१.२०१९ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक ०८.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील १५९ अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार १५९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५८/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
२८.०२.२०१९ | ०१.०३.२०१८ | शासन निर्णय | ०१.०३.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०१९ | दिनांक । ३०.०९.२०१९ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
| a | 2 3 | छे. 4 & 
ca अधिक्षक २ । । २ 
२ सहायक अधिक्षक £ ८ 
३ लघुलेखक उच्चश्रेणी २ २ 
४ लघुलेखक निम्नश्रेणी १२ १२ 
षु वरिष्ठ लिपिक २० २० 
A कनिष्ठ लिपिक ५३ 43 
लघुटंकलेखक | १ शिका 
टंकलेखक १ ae 
९ मुख्य बेलिफ pd fa 
(१० | ० बेलिफ १७ १७ 
a q हवालदार १ Pd 
१२ वाहनचालक pa Pa 
१३ सफाईगार po ० po ० 
१४ कंत्राटी सफाईगार २ २ 
१५ पहारेकरी नि 
१६ कंत्राटी पहारेकरी 
१७ पुस्तक बांधणीकार १ 
१८ शिपाई १९ १९ 
एकूण १८९ १८९ 


२. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
ara, “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिठा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५८/का.१२ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 


उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१७१६२८४२१२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


igitally signed by Bhagyashree Rajendra 8०0९ 


Bhagyashree ५९५५ 


Department, postalCode=400032, 
st=Maharashti 


Rajendra 2 -seTbdpasoa eb e7obnnbaeoethe 
Numb: fb84fefefe4ee219¢1bc35b35201¢14 
B h e d k pone 8194a7413a74eed93f32afdbo, 
1alaKar aes 
(भाग्यश्री भाईडकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अमरावती, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

११.उप कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


